महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.२१९/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


विषय:- महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतिगृहाच्या परिरक्षणासाठी अनुदाने या योजनेंतर्गत 
लेखाशिर्ष २२२५-०५३९, २२२५-०८८९, ३१-सहाय्यक अनुदाने या उदिष्टाखाली निधी 
वितरित करणेबाबत. 

वाचा: १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. HAY २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ 

एप्रिळ, २०२४ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं २०२४/ प्र.क्र.८० /अर्थ-३, दिनांक ०२ 

जुले, २०२४ 

ज्ञापन :- 
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुदानित वसतिगृहासाठी परिपोषण अनुदान, इमारत भाडे व 

कर्मचारी मानधन अदा करण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कळम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतिगृहाच्या 
परिरक्षणासाठी अनुदाने या योजनेंतर्गत लेखाशिर्ष २२२५-०५३९, ३१- सहाय्यक अनुदाने या उदिष्टाखाली 
एकूण रक्कम रूपये ६३८७.०० लाख व २२२५-०८८९, ३१- सहाय्यक अनुदाने या उदिष्टाखाली एकूण 
रक्‍कम रूपये ४२३.०० लाख इतका निधी वितरित करण्यास व खर्च करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 

अ. | लेखाशिर्षव उदिष्ट | सन २०२४-२५ या आर्थिक वितरित करावयाची तरतूद 
क्र वर्षात अर्थसंकल्पीत तरतूद 
[ost २ ३ 8 
in लेखाशिर्ष 2224-0438, ३३२६२.०८ ६३८७.०० 

(३१- सहाय्यक अनुदाने) 
२. | लेखाशिर्ष २२२५-०८८९ २२५८.०० ४२३.०० 

(३१- सहाय्यक अनुदाने) 


२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ४ मध्ये वितरीत करण्यात 
आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे, त्याच प्रयोजनार्थ खर्च करावा. 
सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे,वित्त प्रवाह (Cash Flow) नोंदविण्यात यावा.तसेच, वित्त 
विभागाच्या दि.८.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 
सदरील निधी पूर्ण खर्च झाल्याबाबत नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रासह पुढील निधी मागणीबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.२१९/शिक्षण-२ 


३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय 
अनियममितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
यांची राहिल. 

४. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 
१ एप्रिल, २०२४ अन्वये विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.७१७/२०२४/व्यय-१४. दि.१९.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०५११३९१५१३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADNYA VUJAYSINH DESHMUKH. 


ig) 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2 


2dd85b17cd3d531 1cdc96Fff87ec7bb1ccc64c56294fd60222073F 
2bd8dec000, postalCode=400032, st=Maharasht 


lahare 
D E S H M U KH rialNumber=3D33 1 EE44AE91C7D48D9B9DBBF7B7A7264F 269283FAC4 
05332FED7SCFA968E89, PRADNYA VUAYSINH DESHMUKH 


(a. fa. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. महालेखापाल, १ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई नागपूर /, 
३. महालेखापाल १(लेखा परीक्षा) २/, महाराष्ट्र, मुंबईनागपूर/, 

४. वित्त विभाग (3-312), मंत्रालय, मुंबई, 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 

७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


